सेवेत पुन:स्थापित करण्याबाबत: 
श्री. राजेंद्र शिरसाठ, निरीक्षक (गट-ब), 
राज्य उत्पादन शुल्क 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन Sal क्रमांक : इएसटी-५०१६/प्र.क्र.८३ (र/राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २ जुले, २०१६. 


वाचा : 

१) शासन आदेश क्रमांक:-इएसटी-५०१५/प्र.क्र.३५/राउशु-१, दि.२.०३.२०१५. 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. निप्रआ-११११/प्र.क्र.८६/११-अ, दि. १४.१०.२०११ 
) 
) 


3) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.निप्रआ-१११२/प्र.क्र.८२/११-अ, दि.२०.०४.२०१३ 
8) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. अभियो-१३१४/प्र.क्र.८६/११-अ, दि.३१.०१.२०१५. 
५) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.इएसटी-२७१५/प्र.क्र.३२/राउशु-१, दि.२३.०३.२०१५. 

शासन आदेशा:- 


श्री. राजेंद्र शिरसाठ, निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-ब) या लोकसेवकाविरुध्द कोपरी 
पोलीस ठाणे, येथे गुन्हा नोंद क्र. । २१/२०१५ भादवि कलम ३५४ अ (१, (एक), (चार) प्रमाणे 
दि. 30.09.2094 रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आल्यामुळे त्यांना संदर्भाधीन (१) च्या आदेशान्वये शासन 
सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्या निलंबनाळा एका वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला 
असल्यामुळे संदर्भाधीन (५) येथील शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या आढावा समितीने त्यांच्या 
निलंबनाचा आढावा दि.२७.०५.२०१६ रोजी घेतला आहे. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार तसेच 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ (५) (क) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करुन, श्री. राजेंद्र शिरसाठ (निलंबित), निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे 
निलंबन संपुष्टात आणून त्यांच्याविरुद्ध सुरु असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणाच्या अधीन राहून त्यांना 
शासनसेवेत पुन:स्थापित करण्यात येत आहे. 
२. पुनःस्थापनेनंतर श्री. राजेंद्र शिरसाठ यांची पदस्थापना निरीक्षक, Weyl, मे. असोसिएटेड ब्लेंडर्स 
प्रा.लि., पुणे या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांक : इएसटी-५०१६/प्र.क्र.८३ २/राऊशु-१ 


३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१६०७०२१८०९२३९६२९ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


one Digitally signed by Dilip J Shedmekh 
DN: c=IN, o=Government harash' Secti 
| | p Offi postalCode=400032, st=Mahi 


2.5.4.20=5¢22eb48b36977859e2ada92f034598ccObc851 


1f0527da968636a6b9d9 
5603a/7 2ffdb1 ef7b928b7c0a641bd1c8ef4 


S h e d m e k h e य ११6271 8885240803 लोट0॥?2 


Date: 2016.07.02 18:13:32 +05'30' 


(दि. ज. शोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महाळेखापाल-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
३. सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पुणे. 
५. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे/पुणे 
६. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी (मार्फत आयुक्‍त, राउशु, मुंबई.) 
७. निवडनस्ती (राउशु-१) 


प्रत माहितीस्तव 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री (SA) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव (राउशु) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, नवीन मंत्रालय, जी. टी. हॉस्पिटल, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


